RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक ३८ ( ३ ) ] 


सोमवार , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ७७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालयासमोर , मादाम कामा रोड , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक रानिआ/ मनपा -२०१५/ प्र.क्र . २४/ का . ५. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए, मुंबई 
महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १८ ए व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४ ९ च्या कलम १४ 
अन्वये राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणामध्ये घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. त्या अनुषंगाने मतदारांना योग्य उमेदवाराची निवड करता येणे शक्य व्हावे यासाठी 
त्यांना साक्षर ( educate) / प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे . 

मा . उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यांनी खालीलप्रमाणे भाष्य करुन उमेदवारांनी शपथपत्रामध्ये गुन्हेगारी 
पार्श्वभूमी, मत्ता व दायित्वे तसेच शैक्षणिक अर्हता याबाबतची माहिती देणेबंधनकारक केले आहे. 


The Hon ble High Court ( WP 7257/1999, dt. 2/11/2000) 


" For making a right choice by electors in regard to the candidate at the election , it was 
essential that the past of the candidate should not be kept in the dark as it was not in the interest 
of the democracy and well-being of the country.” 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


The Hon ble Supreme Court ( Civil Appeal No. 7178/2001 , dt. 02/05/2002 ) 


" Information about the candidate to be selected is must. Voter s (little man-citizen s ) right to 
know antecedents including criminal past of his candidate contesting election for MP or MLA is 
much more fundamental and basic for survival of democracy . The little man may think over before 
making his choice of electing law breakers as law makers " 


The Election Commission is directed to call for information on affidavit by issuing 
necessary order in exercise of its power under Art 324 of the Constitution of India from each 
candidate seeking election to Parliament or a state legislature as a necessary part of his 
nomination paper, furnishing therein , information on the following aspects relation to his /her 
candidature " 


३. मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील आदेश लक्षात घेता, राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र . जीईएन / २००२/ 
सीआर ३९ / डी -१०, दिनांक ३ जुलै , २००२ अन्वये सर्व उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना खालील बाबी 
दर्शविलेले शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक केलेले आहे. मात्र या शपथपत्रामध्ये, भारत निवडणूक आयोगाने 
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी विहित केलेल्या विस्तृत बाबींचा समावेश असलेल्या शपथपत्राप्रमाणे, सर्व 
बाबींचा समावेश करण्यात आलेला नाही . 


( 1) Whether the candidate is convicted / acquitted / discharged of any criminal offence in 
the past ; it any whether he is punished with imprisonment or fine ? 

(2 ) Prior to six months of filing of nomination , whether the candidate is accused in any 
pending case , of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which 
charge is framed or cognizance is taken by the court of law . If so , the details thereof. 

( 3 ) The assets ( immovable, movable , bank balances etc. ) of a candidate and of his / her 
spouse and that of dependents . 

( 4 ) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public financial 
institution or government dues . 

(5 ) The educational qualifications of the candidate " 


ही प्रथा सन २००२ पासून राज्यातील सर्व महानगरपालिका , नगरपरिषद / नगरपंचायती तसेच जिल्हापरिषद , 
पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वापरण्यात येत आहे. 

४. वरीलप्रमाणे विहित करण्यात आलेल्या शपथपत्रामध्ये सन २०१५ मध्ये काही दुरुस्ती करण्यात येऊन राज्य 
निवडणूक आयोगाच्या क्र . रानिआ / मनपा -२०१५/ प्र. क्र . २४/ का .५, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ व दिनांक १९ जानेवारी 
२०१७ च्या आदेशान्वये महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल करावयाच्या 
शपथपत्राचा सर्वसमावेश असा एकच नमुना विहित करण्यात आला . 

५ . मा . सर्वोच्च न्यायालयाने आता लोकप्रहरी विरुद्ध केंद्र शासन रिट याचिका (Civil ) क्र . ७८४/२०१५ या 
प्रकरणामध्ये दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी खालीलप्रमाणे भाष्य करुन शपथपत्रामध्ये सुधारणा करण्याचेनिर्देश 
दिलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १९ ४० 


३ 


"UNDUE ACCRETION OF ASSETS of LEGISLATORS and their ASSOCIATES is certainly a 
matter which should alarm the citizens and voters of any truly democratic society . Such 
phenomenon is a sure indicator of the beginning of a failing democracy . If left unattended it would 
inevitably lead to the destruction of democracy and pave the way for the rule of mafia . 


" INFORMATION TO THE VOTER : 


The information regarding the sources of income of the CANDIDATES and their 
ASSOCIATES , would in our opinion , certainly help the voter to make an informed choice of the 
candidate to represent the constituency in the LEGISLATURE. It is, therefore , a part of the 
fundamental right under Article 19 ( 1)(a ) as explained by this Court in ADR case." 

आता शपथपत्रामध्ये उमेदवाराची मत्ता व दायित्वे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व शैक्षणिक अर्हता या व्यतिरिक्त उत्पन्नाचा 
स्त्रोत व कराराचा तपशील याबाबतची माहिती देखील घेण्याचेनिर्देश दिलेले आहेत . 

६. मा . सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रहरी विरुध्द केंद्र शासन रिट याचिका ( civil) क्र . ७८४/२०१५ मध्ये दि . 
१६/२/२०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयातील निर्देश तसेच भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा 
निवडणुकीसाठी विहित केलेले शपथपत्र लक्षात घेता नामनिर्देशनाच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या 
शपथपत्रामध्ये सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन होती . त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक 
आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे : 


आदेश 
( ) राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी विहित केलेला उमेदवाराने 
नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल करावयाचा शपथपत्राचा नमुनारद्द करण्यात येत आहे. 

(ii) महानगरपालिकेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत , सोबत जोडलेल्या 
नमुन्याप्रमाणे शपथपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे . 

(i) हा आदेश निर्गमित होण्याच्या तारखेनंतर होणाऱ्या सर्व महानगरपालिका सार्वत्रिक / पोटनिवडणुकीच्या 
कार्यक्रमात याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार , 


नि.ज. वागळे , 
प्रभारी उप सचिव, 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


अनुसूची -१ 


महानगरपालिका 


नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने दयावयाचे शपथपत्र 


मी 


-वय --- 


खालील प्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो / सांगते की , 


( १) 


वैयक्तीक माहिती 


( अ ) 


नाव 


( ब ) 


लिंग 


( क ) 


वडिलांचे/ पतीचेनाव 


( ड ) 


जन्मतारीख 


( इ ) 


वय 


( फ ) 


व्यवसाय / धंदा 


( ग ) 


संपुर्ण पत्ता (पोस्टाचा पत्ता ) 


( ह ) 


दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्रमांक 


( य ) 


ई -मेल आयडी 


( २ ) 


निवडणूक लढवू इच्छितो त्या जागेचा तपशील 


महानगरपालिकेचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 


( ३ ) 


जातीबाबतचा तपशील 


( अ) 


जातीचा प्रवर्ग 


( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ) 


( ब ) 


जात 


( क ) 


जात प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी : 


क्र . 


-दिनांक 


जात वैधता प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी 


क्र . 


--दिनांक 


( इ 


जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर उमेदवाराने 


जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे 


सादर केलेल्या अर्जाच्या पोचपावतीचा तपशील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८/ श्रावण २२, शके १९ ४० 


( ४ ) 


मतदार यादीतील माझा तपशील 


( अ ) 


नाव 


( ब ) 


प्रभाग क्रमांक 


( क ) अनुक्रमांक 
माझी शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे आहे 


( ५ ) 


अ.क्र . 


शिक्षण 


विद्यालय/ विश्वविद्यालयाचे नाव 


उतीर्ण होण्याचे वर्ष 


कमाल शैक्षणिक अर्हता नमूद करावी.धारण केलेल्या पदवी/ पदविका/ प्रमाणपत्र याचे संपूर्ण नाव नमूद करावे. 


( ६) अपत्यांची संख्या 


( अ) 


आज रोजी असलेल्या अपत्यांची संख्या 


( ब ) 


त्यापैकी दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर 


जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या व त्यांच्या 


जन्मतारखा. 


( ७) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 

( अ) मला दोषसिध्दीनंतर दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता कैद होऊ शकेल अशा अपराधांचा माझ्यावर 
आरोप आहे/ नाही त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 


( जिथेदोन वर्षेकिंवात्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील येथे दयावा.) 


अ . 


दावा क्रमांक 


न्यायालयाने दखल 


ज्या न्यायालयाने दखल घेतली 
आहे त्या न्यायालयाचे नाव 


क्र . 


घेतलेल्या आदेशाचा दिनांक 


कायदयाचे कलम व दखल 
घेण्यात आलेल्या गुन्हयांचा 

तपशील 


( ब) मला खालील अपराधांसाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे. ( ज्या अपराधांच्या अपराध सिध्दीमुळे आणि शिक्षेमुळे मला 
निवडणूक लढविण्याकरिता अपात्र ठरवता येईल अशा अपराधांव्यतिरीक्त) आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या 
कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 


अ . 


न्यायालयाचे 


दावा क्रमांक 


न्यायालयीन 


कायद्याचे कलम व 


क्र . 


नाव 


आदेशाचा 


दोषी ठरविण्यात 


दखल घेतलेल्या उपरोक्त आदेशाच्या 

विरोधात केलेल्या अपील ( ले)/ 
पुनरिक्षण(णे) इत्यादीबाबतचा तपशील 


दिनांक 


आलेल्या गुन्हयाचा 


तपशील 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


( ८) व्यवसाय किंवा कामधंदा याचा तपशील ( लागू असेल तिथे । अशी खुण करावी) 


अ.क्र . 


तपशिल 


१) शेती 


२) नोकरी 


३) व्यापार 


४) उदयोग 


५) इतर 


१ 


स्वतः 


२ 


पती / पत्नी 


३ 


अवलंबित १ 


४ 


अवलंबित २ 


( ९) वार्षिक उत्पन्नाबाबतचा तपशील - 


अ ) 


अ.क्र . 


तपशील 


पॅन क्रमांक 


आयकर रिटर्न भरणा 
केलेले मागील वर्ष 


रकाना ४ मधील आयकर रिटर्न मध्ये 
दर्शविलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


स्वतः 


२ 


पती / पत्नी 


३ 


अवलंबित १ 


४ 


अवलंबित २ 


( ब ) 


उमेदवाराचेमागील ३ वर्षाचे उत्पन्नाबाबतचा तपशील ( रुपये हजारात ) 


अ.क्र . 


तपशील 


वर्ष १ ले 


वर्ष २ रे 


वर्ष ३ रे 


१ 


शेती 


२ 


नोकरी 


३ 


व्यापार/ व्यवसाय 


४ 


भांडवली नफा 


५ 


अकृषिक जमिनी, व्यापारी वा 
निवासी गाळे , इमारती इत्यादी 
पासून उत्पन्न 


६ 


बक्षिस / देणगी इत्यादी 


७ 


इतर उत्पन्न 


८ 


एकूण उत्पन्न 


९ 


रिटर्न फाईल केलेचा दिनांक 
व पावती क्रमांक 


शके १ ९ ४० 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२ , 


७ 


( क ) 


उमेदवाराचे पती / पत्नीचे मागील ३ वर्षाचे उत्पन्नाबाबतचा तपशील 


अ . क्र . 


तपशील 


वर्ष १ ले 


वर्ष २ रे 


वर्ष ३ रे 


१ 


शेती 


२ 


नोकरी 


३ 


व्यापार / व्यवसाय 


४ 


भांडवली नफा 


अकृषिक जमिनी, व्यापारी वा 
निवासी गाळे , ईमारती इत्यादी 


५ 


पासून उत्पन्न 


६ 


बक्षिस/ देणगी इत्यादी 


७ 


इतर उत्पन्न 


८ 


एकूण उत्पन्न 


रिटर्न फाईल केलेचा दिनांक 


९ 


व पावती क्रमांक 


उमेदवाराचे अवलंबित १ चे मागील ३ वर्षाचे उत्पनन्नाबाबतचा तपशील 


अ.क्र . 


तपशील 


वर्ष १ ले 


वर्ष २ रे 


वर्ष ३ रे 


१ 


शेती 


२ 


नोकरी 


३ 


व्यापार / व्यवसाय 


४ 


भांडवली नफा 


अकृषिक जमिनी, व्यापारी वा 
निवासी गाळे, ईमारती इत्यादी 


५ 


पासून उत्पन्न 


६ 


बक्षिस/ देणगी इत्यादी 


७ 


इतर उत्पन्न 


८ 


एकूण उत्पन्न 


रिटर्न फाईल केलेचा दिनांक 
व पावती क्रमांक 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


( इ) 


उमेदवाराचे अवलंबित क्र २ चे मागील ३ वर्षाचे उत्पन्नाबाबतचा तपशील 


अ.क्र . 


तपशील 


वर्ष १ ले 


वर्ष २ रे 


वर्ष ३ रे 


१ 


शेती 


२ 


नोकरी 


३ 


व्यापार/ व्यवसाय 


४ 


भांडवली नफा 


अकृषिक जमिनी, व्यापारी वा 
निवासी गाळे , ईमारती इत्यादी 


५ 


पासून उत्पन्न 


६ 


बक्षिस / देणगी इत्यादी 


७ 


इतर उत्पन्न 


८ 


एकूण उत्पन्न 


रिटर्न फाईल केलेचादिनांक 


९ 


व पावती क्रमांक 


( १० ) मत्ता व दायित्व याचा तपशील - 


१. जंगम मालमत्तेचा तपशील 


( संयुक्त नावावर असलेल्या मालमत्तेत संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे.) 


अ . 


वर्णन 


स्वत: नाव 


पती 
/ पत्नीचे 


अवलंबित | अवलंबित | अवलंबित ३ 
१ चे नाव २ चे नाव 


क्र . 


चे नाव 


नाव 


१ 


रोख रक्कम 


बँक वित्तीय संस्था व बँकेव्यतिरीक्त वित्तीय कंपन्या , 
सहकारी संस्था यातील ठेवी 


२ 


( बचतखाते , मुदत ठेवी, व इतर सर्व प्रकारच्या 
ठेवींचा तपशील) 


कंपन्या/ म्युच्युअल फंडस आणि इतर संस्था यातील 

बंधपत्र , कर्जरोखे, भाग ( शेअर्स) युनिट्स इ. 
३ | गुंतवणुकीचा तपशील. (बंधपत्रे/ कर्जरोखे, भाग यांचे 
मुल्यसुचीतील 

कंपन्याच्या बाबतीत शेअर 
बाजारामधील सध्याच्या बाजारातील मुल्यानुसार व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८/ श्रावण २२, शके १९ ४० 


९ 


सुचिबाहय कंपन्याच्या बाबतीत पुस्तकी मुल्यानुसार 
देण्यात यावे) 


इतर वित्तीय दस्तऐवज , राष्ट्रीय बचत पत्रातील 
गुंतवणुक , पोस्ट ऑफिस मधील ठेवी, एल.आय.सी 
व इतर कंपन्याच्या विमा पॉलिसी 


४ 


जेसीबी, पोकलॅन, रोलर, हार्वेस्टर इत्यादी यंत्र 
सामुग्रीची रक्कम 


मोटार वाहने /विमाने/ जहाजे/ बोटी इत्यादी 
( बनावटीचा तपशील इत्यादी) नोंदणी क्रमांक खरेदी 
वर्ष व रक्कम 


६ 


७ 


जडजवाहीरे, मौल्यवान वस्तु ( वजन व मुल्य यांचा 
तपशिल ) 


फर्म , कंपनी, ट्रस्ट आणि इतर व्यक्ती यांनादिलेली 
वैयक्तीक कर्जे, अग्रीम रक्कम तसेच ऋणकोकडून 
येणे असलेली इतर रक्कम 


८ 


९ 


दाव्यांचे/ व्याजांचे मुल्य यासारखी इतर मालमत्ता 


१० 


भागिदारी फर्म, कंपनी वा इतर संस्था यातील 
गुंतवणूक 


कोणत्याही जंगम मालमत्तेमधील हक्क ( उदा . 
संयुक्त मालकी), 


११ 


हातउसने किंवा उधारीने दिलेली रक्कम 


१२ 


राजकीय पक्ष / आघाडी, युती , मोर्चा व तत्सम कडून 
प्राप्त रक्कम /निधी/मुल्यवान मदत 


१३ | इतर सर्व प्रकारची जंगम मालमत्ता 


भाग एक - अ (म.उ.वि .)--- ७७-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


२ . 


स्थावर मालमत्तेचा तपशील 


( संयुक्त नावावर असलेल्या मालमत्तेत संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे.) 


अ . 


वर्णन 


स्वत: नाव 


पती / पत्नीचे 


अवलंबित १ 


अवलंबित २ 


अवलंबित 


क्र . 


नाव 


चे नाव 


चे नाव 


३ चे नाव 


१ 


अ) कृषी जमीन 


स्थान ( ने) 


-सर्वे क्रमांक 


क्षेत्र (एकूण मोजमाप) 


वारसा हक्काने वा भेट / 
बक्षीसपत्राने ( gift ) प्राप्त 
मालमत्ता आहे काय ( होय/ नाही) 


स्वयंअर्जित मालमत्ता असल्यास 


खरेदीची तारीख 


-खरेदीची किंमत 


मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 
च्या रक्कमेचा स्त्रोत ( जसे 
स्वअर्जित , कर्ज, मालमत्ता 
विकुन, हातउसने, स्त्रीधन 
विक्री, भागिदारीतून इतर पैकी 
एक वा अनेक नमूद करावीत) 


जमिनीवरील बांधकाम व 
विकासासाठीची केलेली 
गुंतवणूक रक्कम 


सध्याचेबाजारभावानुसार 
मालमत्तेचे मूल्य 


२ 


ब ) अकृषिक जमीन 


स्थान ( ने) 


-सर्वेक्रमांक/ प्लॉट 


क्र ./ मालमत्ता क्र . 


क्षेत्र (एकूण मोजमाप ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १९ ४० 


११ 


वारसा हक्काने वा भेट / 
बक्षीसपत्राने( gift ) प्राप्त 
मालमत्ता आहे काय ( होय / नाही) 


स्वयंअर्जित मालमत्ता असल्यास 


खरेदीची तारीख 


-खरेदीचीकिंमत 


मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 
च्या रक्कमेचा स्त्रोत (जसे 
स्वअर्जित , कर्ज, मालमत्ता 
विकुन , हातउसने , स्त्रीधन 
विक्री, भागिदारीतून इतर पैकी 
एक वा अनेक नमूद करावीत ) 


जमिनीवरील बांधकाम व 
विकासासाठीची केलेली 


गुंतवणूक रक्कम 


सध्याचेबाजारभावानुसार 
मालमत्तेचे मूल्य 


३ 


क ) इमारती (व्यापारी व निवासी) 


स्थान ( ने ) 


-सर्वेक्रमांक 


क्षेत्र (एकूण मोजमाप ) 


वारसा हक्काने वा भेट/ 
बक्षीसपत्राने (gift) प्राप्त 
मालमत्ता आहे काय( होय/ नाही) 


स्वयंअर्जित मालमत्ता असल्यास 
खरेदीची तारीख 


-खरेदीचीकिंमत 


मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 
च्या रक्कमेचा स्त्रोत( जसे 
स्वअर्जित, कर्ज, मालमत्ता 
विकून , हातउसने, स्त्रीधन 
विक्री, भागिदारीतून इतर पैकी 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) --- ७७-३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


एक वा अनेक 

नमूद करावीत ) 


जमिनीवरील बांधकाम व 


विकासासाठीची केलेली 
गुंतवणूक रक्कम 


सध्याचेबाजारभावानुसार 
मालमत्तेचे मूल्य 


४ 


( ड) घर/ सदनिका इत्यादी 


स्थान (ने ) 


-सर्वेक्रमांक 


क्षेत्र (एकूण मोजमाप) 


वारसा हक्काने वा भेट / 
बक्षीसपत्राने( gift ) प्राप्त 
मालमत्ता आहे काय होय / नाही) 


स्वयंअर्जित मालमत्ता असल्यास 


खरेदीची तारीख 


-खरेदीची किंमत 


मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 
च्या रक्कमेचा स्त्रोत ( जसे 
स्वअर्जित , कर्ज, मालमत्ता 
विकून , हातउसने , स्त्रीधन 
विक्री, भागिदारीतून इतर पैकी 


एक वा अनेक 

नमूद करावीत ) 


जमिनीवरील बांधकाम व 
विकासासाठीची केलेली 


गुंतवणूक रक्कम 


सध्याचेबाजारभावानुसार 
मालमत्ताचेमुल्य 


५ 


इतर ( संपत्तीमधील हक्क 
यासारखे) 


६ 


१ ते ५ मधील सदय 
बाजारमुल्याची एकूण बेरीज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


१३ 


३ . मी देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्याकडील व शासकीय/ निमशासकीय संस्थाकडील दायित्वे/ थकीत रकमा 
यांचा तपशील ( प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे दयावा.) 


अ.क्र . 


वर्णन 


स्वतः 


पती/ पत्नीचे | अवलंबित १ चे | अवलंबित २ चे 


अवलंबित ३ 


नाव 


नाव 


नाव 


नाव 


चे नाव 


१.बँकेकडून घेतलेले कर्जकिंवा 
बँकेला असलेली देणी 


२. वित्तीय संस्थाकडून घेतलेले कर्ज 
किंवा वित्तीय संस्थाला असलेली देणी 


अ 


३. बँक / वित्तीय संस्था यांचे नाव 


४. शिल्लक रक्कम 


५. कर्जाचा प्रकार ( तारणी/बिनतारणी ) 


१. वरील अ व्यतिरिक्त इतर 
व्यक्तीकडून/ संस्थेकडून घेतलेले 
कर्ज/ उधार / देणी 


२. कर्ज/ उधार / देणी देणाऱ्याचेनाव व 


ब 


पत्ता 


३. कर्ज/ उधार/ देणी देणे रक्कम 


४. कर्जाचा प्रकार ( तारणी/बिगरतारणी) 


शासकीय /निमशासकीय देणी 


क 


१. गृह निर्माण विभागाकडील देणी 


२. पाणीपुरवठा विभागाकडील देणी 
३. विद्युत पुरवठा विभागाकडील देणी 


४. दूरध्वनी / दुरसंचार यांचेकडील देणी 


५. सार्वजनिक वाहतूक विभागाकडील 
देणी, (विमान/ हेलिकॉप्टर सह ) 


६. इतर सर्व शासकीय विभागाकडील 
देणी, निमशासकीय विभागाकडील 
देणी, स्थानिक स्वराज्य संस्था , यांची 
देणी 


७. आयकर 


८. संपत्तीकर 


भाग एक - अ (म.उ.वि .)--- ७७-३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८/ श्रावण २२, शके १९ ४० 


९ . सेवाकर 


१०. महानगरपालिका/मालमत्ताकर 


११.विक्रीकर 


१२. वस्तु व सेवा कर 


१३. इतर सर्व देणी 


१४. वरील सर्व शासकीय/ 
निमशासकीय देण्याची रक्कम एकूण 


१५. शासकीय देणेसंदर्भातील विवाद 
प्रलंबित असल्यास त्याचा तपशील 


११. ( अ) उमेदवाराचा स्वतः चा कराराचा तपशील (मागील ३ वर्षांचा) 


अ . 


कराराचे स्वरुप 


कराराचे 


कराराचा कालावधी 


कराराची 


आज रोजी कराराची 


कराराबाबत 


क्र . 


विषयाचा 


रक्कम 


सद्य:स्थिती 


विवादाचा 


पासून 


पर्यंत 


तपशील 


पुर्णत्वास/ अपूर्ण 


तपशील 


१ 


शासकीय 


२ 


निम्न शासकीय 


३ 


स्थानिक स्वराज्य 


संस्था 


४ 


सार्वजनिक उपक्रम 


५ 


सहकारी संस्था 


उमेदवाराचे पती / पत्नी चा कराराचा तपशील (मागील ३ वर्षांचा) 


अ . 


कराराचे स्वरुप 


कराराचा कालावधी 


कराराची 


कराराचे 
विषयाचा 
तपशील 


क्र . 


कराराबाबत 
विवादाचा 


रक्कम 


आज रोजी कराराची 

सद्य:स्थिती 
पुर्णत्वास / अपूर्ण 


पासून 


पर्यंत 


तपशील 


१ 


शासकीय 


२ 


निम्न शासकीय 


स्थानिक स्वराज्य 


३ 


संस्था 


सार्वजनिक उपक्रम 


५ 


सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १९ ४० 


१५ 


( क ) 


उमेदवाराचे अवलंबित १ चा कराराचा तपशील ( मागील ३ वर्षाचा) 


अ . 


कराराचे स्वरूप 


कराराचे 


कराराचा कालावधी 


कराराची 


आज रोजी कराराची 


कराराबाबत 


क्र . 


विषयाचा 


रक्कम 


सद्य:स्थिती 


विवादाचा 


पासून 


पर्यंत 


तपशील 


पुर्णत्वास/ अपूर्ण 


तपशील 


१ 


शासकीय 


२ 


निम्न शासकीय 


स्थानिक स्वराज्य 


३ 


संस्था 


४ 


सार्वजनिक उपक्रम 


सहकारी संस्था 


उमेदवाराचे अवलंबित २ चा कराराचा तपशील ( मागील ३ वर्षांचा) 


अ . 


कराराचे स्वरूप 


कराराचे 


कराराचा कालावधी 


कराराची 


आज रोजी कराराची 


कराराबाबत 
विवादाचा 


क्र . 


विषयाचा 


रक्कम 


सद्य:स्थिती 


पासून 


पर्यंत 


तपशील 


पुर्णत्वास/ अपूर्ण 


तपशील 


१ 


शासकीय 


निम्न शासकीय 


स्थानिक स्वराज्य 


३ 


संस्था 


४ 


सार्वजनिक उपक्रम 


५ 


सहकारी संस्था 


( इ) उमेदवाराचे स्वतः अथवा त्याची पत्नी/ पती / अवलंबित १/ अवलंबित २ हे ज्या कंपनीत / फर्म / भागीदारी संस्थामध्ये भागीदार / 
डायरेक्टर / असतील त्या संस्थेचा मागील तीन वर्षांच्या कराराबाबत तपशील 


१. कंपनीचे/ फर्म/ भागीदार संस्थेचे नाव व पत्ता 


२. उमदेवार / पती / पत्नी/ अवलंबित १/ अवलंबित २ 


यापैकी कोणी भागीदार आहे काय ? 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


अ.क्र . 


कराराचे स्वरूप 


कराराचे 


कराराचा कालावधी 


कराराची 


आज रोजी 


कराराबाबत 


विषयाचा 


रक्कम 


कराराची 


विवादाचा 


पासून 


पर्यंत 


तपशील 


सद्य:स्थिती 


तपशील 


पुर्णत्वास/ अपूर्ण 


१ 


शासकीय 


२ 


निम्न शासकीय 


३ 


स्थानिक स्वराज्य संस्था 


४ 


सार्वजनिक उपक्रम 


५ 


सहकारी संस्था 


१२ . 


( अ) परकीय गुंतवणुकीचा तपशील (जंगम) ( उमदेवार, पती/ पत्नी, अवलंबित १, अवलंबित २ यांचा सर्वांचा तपशील 


दयावा.) 


असलेली 


देश 


कंपनी / बँकेचे 


पत्ता 


परदेशातील 


दिनांक 


गुंतवणुकीची 


कंपनी / संस्था / भागीदारी 


नाव 


रक्कम 


तात्पुरत्या 
रहिवासाचा पत्ता 


( ब) परकीय गुंतवणुकीचा तपशील (स्थावर)( उमदेवार , पती/ पत्नी, अवलंबित १, अवलंबित २ यांचा सर्वांचा तपशील दयावा.) 


देश 


स्थावर 


पत्ता 


दिनांक 


रक्कम 


परदेशातील तात्पुरत्या 
रहिवासाचा पत्ता 


मिळकतीचे 


वर्णन 


१३ . 


उमेदवाराचेविरूध्द सुरू असलेले वसुलीबाबत दिवाणी दाव्याचा तपशील 


१ . 


न्यायालय 


२ . 


दाव्याचा क्रमांक 


३ . 


दाव्याची रक्कम 


४ . 


दाव्याची सद्य:स्थिती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८/ श्रावण २२, शके १९ ४० 


१७ 


१४ . 


वरील शपथपत्रामध्ये सादर केलेल्या तपशीलाचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे : 


( उमेदवारांनी दाखल केलेल्या उपरोक्त शपथपत्रातील माहितीचा गोषवारा ) 


अ.क्र . 


तपशील 


माहिती 


१ 


वय 


२ 


शिक्षण 


३ 


व्यवसाय 


४ 


अपत्यांची संख्या 


५ 


दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ 
शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 


६ 


ज्या अपराधासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे आणि एक 
वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या कारावासाची 
शिक्षा देण्यात आली आहे अशा प्रकरणांची संख्या 


७ 


उमेदवाराचा पॅन क्रमांक 


८ 


कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 


९ 


कुटुंबाच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील 


१० 


कुटुंबाच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील 


११ 


एकूण मालमत्ता ( अ.क्र.९ +१० ) 


१२ 


मी , देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था 


, 


यांच्याकडील व शासकीय/निमशासकीय संस्थांकडील 


दायित्वे / थकीत रकमा यांचा तपशील 


१५. ( अ) मागील निवडणुकीमध्ये सादर केलेल्या शपथपत्रातील माझी स्थावर व जंगम मालमत्ता तसेच दायित्वे / थकीत रकमा 
यांच्या तपशीलाचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे : 

( उमेदवाराने यापूर्वी मागील निवडणूक लढविली असल्यास, त्या निवडणुकीच्यावेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारा) 


अ.क्र . 


मागील लढविलेल्या 


निवडणुकीचेवर्ष 


एकूण जाहीर केलेली स्थावर व 


दायित्वे / थकीत रकमा यांच्या 


निवडणुकीचे नाव 


जंगम मालमत्तेचे मूल्य 


तपशीलाचा गोषवारा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग , ऑगस्ट १३, २०१८ / श्रावण २२, शके १ ९ ४० 


( ब ) मतदारसंघ विकास योजना 


अ.क्र . 


प्रश्न उत्तर 


१ 


जर मी निवडून आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करीन . 
( जास्तीत जास्त ५०० शब्द ) 


१६. मी शपथेवर सांगतो/ सांगते की , 

१. वरील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातील कोणताही भाग खोटा नसून त्यामध्ये 
कोणतीही महत्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही. 

२. दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर माझ्या एकूण मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी उपरोक्त 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे. 

३. निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास माझी 
निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला 
जाणीव आहे. 

४. निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित पद्धतीने 
सादर न केल्यास मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे. 

५. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४ ९ च्या कलम १० मधील तरतुदींचे मी वाचन केले असून त्यानुसार मी 
महानगरपालिका सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र नाही. 

६. सदर निवडणूक, मी मुक्त, निर्भय व पारदर्शकरित्या लढविन तसेच सदर निवडणुकीमध्ये, मी किंवा माझ्यावतीने 
कोणीही व्यक्ती , कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणार नाही आणि जर मी किंवा माझ्यावतीने कोणीही, भ्रष्ट 
मार्गाचा अवलंब केला असल्याचे आढळून आल्यास मी कारवाईस पात्र राहीन . 


स्थळ : 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठयाचा ठसा) 


पडताळणी 


मी वर 


नमूद केलेला अभिसाक्षी, तपासणी करून घोषित करतो की , या शपथपत्रातील मजकूर माझ्या माहिती व 
समजुतीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातला कोणताही भाग खोटा नसून, त्यापासून कोणतीही महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात 
आलेली नाही . 


--येथे दिनांक 


-माहे 


-२० रोजी तपासले . 


स्थळ : 


दिनांक : 


अभिसाक्षी, 

माझ्यापुढे तपासले , 
( तपासणी प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व पदनाम शिक्का) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


